श्री. दिलीप यशवंत भुर्के यांना सहाय्यक 
वन संरक्षक गट -अ (कनिष्ठ श्रेणी) 
पदावरील पदोन्नतीचा मानीव दिनांक 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.एमएफएस-२०१९/प्र.क्र.१७१/फ-८ 
मादाम कामा मार्ग,हूतात्मा चौक 
मंत्रालय,मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक - २९ /०४/ २०२१. 


वाचा- शासन आदेशा, Wey व वन विभाग क्रक्रएमएफएस-२०१९/प्र.क्र.१७१/फ-८ ; 
दि.२८/०४/२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन दि.२८/४/२०२१ च्या शासन आदेशान्वये, श्री.दिलीप यशवंत भुर्के यांच्या पेक्षा सेवा 


कनिष्ठ असलेले परंतू त्यांच्या अगोदर सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) या संवर्गामध्ये पदोन्नत 


झालेले श्री. संदिप नामदेवराव क्षिरसागर यांच्या पदोन्नतीचा मानीव दिनांक दि.१७/०५/२०१५ मंजूर 


करण्यात आला आहे. 


सदरहू शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ व ३ मध्ये “श्री.दिलीप यशवंत Yh यांना सहायक 


वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) या पदावरील दि. १७/०५/२०१५ हा मानीव दिनांक केवळ 


जेष्ठतेसाठी प्रदान करण्यात येत आहे.” असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याऐवजी “श्री.दिलीप यशवंत 


Yh UAT सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) या पदावरील दि. १७/०४/२०१५ हा मानीव 


दिनांक केवळ जेष्ठतेसाठी प्रदान करण्यात येत आहे.” असे वाचण्यात यावे. 


शासन सुध्दीपत्रक क्रमांकः एमएफएस-२०१९/प्र.क्र.१७१/फ-८ 


सदर शासन शुध्दीपत्र, महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०४२८१२३६२८४५१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Anil Niwrutti Dhas 


कक्ष अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन - दुय्यम संवर्ग), नागपूर 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), पुणे. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र- १ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र १,मुंबई 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, पुणे. 
. मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

. मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

९. 


प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 


१०.संबंधित अधिकारी / प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत 
११.निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


